कृषि अधिकारी,गट-क,जिल्हा परिषद 
पदावरुन महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.२५८(२)/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २० जून, २०१९ 


वाचा:- 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि १२१३/प्र.क्र.१३०/१५ अ, दि. ०५.०९.२०१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७ 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचा दि.२४.०२.२०१८ रोजीचा न्यायनिर्णय 
आयुक्‍त (कृषि) यांचे पत्र क्र.एवायझेड-२०१५/वर्ग-२/पदोन्नती-जि.प./प्र.क्र.५३/ 
आस्था-१/४६९, दि.२९ मार्च, २०१९ 

५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि २४१८/प्र.क्र.२५८(१/१५अ, 

दि. २०.०६.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

श्री. एस.डी. शिरसाठ, कृषि अधिकारी, (जिल्हा तांत्रिक सेवा,गट-क) पंचायत समिती पैठण, जि. 
औरंगाबाद हे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील श्री.एम.यु.पाटकर यांना ज्येष्ठतम असूनही त्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावर विमाप्र प्रवर्गातून पदोन्नती मिळाली नसल्याने त्यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे त्यांनी रिट पिटीशन क्र. ४८३०/२०१६ दाखल केली होती. मा. 
उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये दि. २४.०२.२०१८ रोजी सदर प्रकरणी न्यायनिर्णय पारित 
करतांना त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, श्री. शिरसाठ यांना म.कृ.से., गट-ब या पदावर विमाप्र प्रवर्गातून 
दि.०५.०९.२०१४ पासून पदोन्नती देण्यात यावी. मा.न्यायाधिकरणाच्या सदर आदेशाच्या अनुषंगाने श्री. 
शिरसाठ, कृषि अधिकारी, (जिल्हा तांत्रिक सेवा,गट-क), जिल्हा परिषद यांना म.कृ.से.,गट-ब संवर्गात 
पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

श्री.एम.यु.पाटकर, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब यांना जिल्हा तांत्रिक सेवा, गट-क (कृषि) या पदावर 
पदावनत करुन श्री.एस.डी.शिरसाठ, कृषि अधिकारी (जिल्हा तांत्रिक सेवा,गट-क) यांना दि.०५/०९/२०१४ 
रोजी पासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब या संवर्गात पुढील अटींच्या अधीन राहुन सन २०१३-१४ च्या 
निवडसूचीतून विमाप्र प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, वैजापूर, जि. औरंगाबाद या पदावर करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.२५८(२)/१५ अ 


अ) श्री.शिरसाठ यांना दि. ०५.०९.२०१४ ते प्रत्यक्ष पदोन्नती दिनांक यामध्ये सेवा ज्येष्ठता, सेवा सळगता तसेच 
सेवानिवृत्ती विषयक लाभ अनुज्ञेय असतील मात्र त्यांना सदर कालावधीतील आर्थिक फायदे न देता 
काल्पनिक देण्यात यावेत. 

ब) श्री.शिरसाठ यांची सदर पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. 
०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असेल. 
क) श्री.एस.डी.शिरसाठ यांना दि.०५/०९/२०१४ या महाराष्ट्र कृषि सेवा,गट-ब या पदावरील मानीव दिनांक 
मंजूरीच्या अनुषंगाने दि.०५/०९/२०१४ ते महाराष्ट्र कृषि सेवा,गट-ब या पदाचा प्रत्यक्ष कार्यभार स्विकारल्याच्या 
दिनांकापर्यंतच्या काळावधीची थकबाकीची रक्‍कम अनुज्ञेय ठरत नाही. यास्तव श्री.शिरसाठ यांना 
दि.०५/९/२०१४ पासून ते त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार स्विकारलेला दिनांक या कालावधीमध्ये काल्पनिक 
वेतनवाढ देऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी व त्यानंतर सदर वेतनवाढीचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांनी महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब या पदाचा कार्यभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून त्यांना अनुज्ञेय राहील. 

२.  श्री.शिरसाठ यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून 

तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 

३. SHYT (AY), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

४. सदरचे आदेश सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१२ च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४/ का.१२ 

दि.१०/०१/२०१९ आणि कार्यासन साप्रवि/१६-ब च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२५ए/१६ ब, दि.२६/११/२०१८ 

अन्वये तसेच वित्त विभाग, सेवा-३ च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ/सं.क्र.६६/१९/सेवा-३, दि.०७.०२.२०१९ 
अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२०१४५४४५७८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 
DN: c=IN, o=Government Of Maharash Agriculture Animal Husbandry 
dairy and Fisheries Department, postalCode=400032, st=Mahar 
2 


5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fbOdeSb35a79c 1 cf69a58af2 


serialNum| ber=bb4888cebbf4b7a6440c6531a52925e3c8140b1c28df723d8f00 
a har alr 6d11 1bc169a08, cn=Amol Nilakanth Sakhark 
Date: 2019.06.20 17:03:14 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 2, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 


Cc “७ A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.२५८(२)/१५ Bt 


५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला/औरंगाबाद 
८. उप सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव (१२) व (१६ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.उप सचिव (सेवा-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.कृषि सह संचाळक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१३.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१४. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


